महाराष्ट्र शासन 


नस्ती क्र.अविवि-२०२२/प्र.क्र.२९/का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
HATHA, Hag - Yoo ०३२, 
दि.२६/०४/२०२२. 


विषय :- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMUVK) अकोट, जि.अकोला येथे १०० खाटांचे उप 


संदर्भ - 


Li 


जिल्हा रुग्णालय बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.MsDP- 
93/§2/2020-MsDP-MOMA, दि.१२/०१/२०२१. 
अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.MsDP- 
93/(9/2024-MsDP-MOMA, दि ०१/०२/२०२१. 
प्रधान सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे पत्र.क्र.॥5०:२०२०/७१ ३७ Arogya-3,. 
दि. २६/०२/२०२०. 
निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
दि.२२/०३/२०२१. 


क्र.अ.वि.वि.२०२०/प्र.क्र.१९/का-७, 


केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMUVK) 
गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.२८/१२/२०२० रोजी झालेल्या ३० व्या बैठकीत अकोट जि.अकोला येथे 
अल्पसंख्याक समाजासाठी Joo खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय बांधकामाच्या रु.५०१८.००/- लाख इतक्या 
किंमतीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भाधिन क्र. (२) अन्वये कळविण्यात आळे आहे. सदर 
प्रस्तावात केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६०:४० असून यामधे केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा रु.३०१०.८०/- लाख व 
राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा रु.२००७.२/- लाख इतका आहे. 
२. केंद्र शासनाने रुग्णालय बांधकामास दिलेल्या मान्यतेचा तपज्ीील खालीलप्रमाणे आहे:- 


(रु. लाखात) 
अ प्रकल्पाचे नाव स्या हिळछ्या | केंद्र शासनाच्या | केंद्र राज्य एकूण 
क्र संख्या | चे | मान्यतेनुसार | हिस्सा | हिस्सा 
प्रमाण । प्रती युनिट खर्च 

। , जि. अकोला शि ६०:४० ५०१८.०० ३०१०.८० | २००७.२ | ५०१८.०० 

येथे १०० खाटांचे उप 

जिल्हा रुग्णालयाचे 

बांधकाम करणे. 

एकूण |» ८०१५ !| ६०:४० ५०१८.०० ३०१०.८० २००७.२ | ६५०१८.०० 


केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उच्चाधिकार 
सचिव समितीच्या मान्यतेस अनुसरुन अकोट जि. अकोला येथे १०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.२९/का.०७, 


शासन ज्ञापन :- 


संचालक, आरोग्य संचालनालय यांनी अकोट, जि. अकोला येथे अल्पसंख्याकांसाठी १०० खाटांचे 


उप जिल्हा रुग्णालय बांधकामासाठी संदर्भ क्र. (३) अन्वये रू.५०१८.००/- लाख इतक्या किंमतीचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अकोट जि. अकोला येथे 
रु.५०१८.००/- लाख इतक्या किंमतीच्या रुग्णालय बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार अकोट जि.अकोला येथे १०० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय बांधकाम करण्यासाठी 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ अ” मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे एकूण रु.५०१८.००/- लाख (रुपये पन्नास कोटी 
अठरा लाख फ़क्त ) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. अटीव शती 


अटीव शर्ती 


न. 


षु 


रुग्णालय बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची 
तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 
रुग्णालय बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम wera सविस्तर अंदाजपत्रकास 
दिलेल्या तांत्रिक मंजूरीनुसार करण्यात यावे. 
रुग्णालय बांधकाम करण्यासाठी आवऱ्यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता करुन घ्यावी आणि यासाठी शासन 
निकषानुसार निविदा प्रक्रिया करुन कामास तात्काळ सुरुवात करावी व तसे शासनास अवगत करावे. 
काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार ०१ जिल्हा रुग्णालय बांधकामासाठी केंद्र > राज्य हिस्सा अनुक्रमे 
६०:४० असा आहे. बांधकामासाठी प्राप्त होणा-या केंद्र व राज्य हिऱ्‌यातील रकमेच्या विनियोगाबाबतची 
स्वतंत्र उपयोगिता प्रमाणपत्रे त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) विहीत नमुन्यात (अद्यावत छायाचित्रांसह) 
शासनास सादर करावा. 

रुग्णालय बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य इमारत बांधकामाव्यतिरिक्‍त “इतर अनुषंगीक बाबीच्या” 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी 
प्रापत झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 
रुग्णालय बांधकामासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील निधीची मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या 
वापराबाबतची विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे, त्रैमासिक प्रगती अहवाल (अद्यावत छायाचित्रांसह) 
प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावीत. 


. सदरचे काम नवीन नकाशाप्रमाणे करावयाचे असल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नियुक्त केलेल्या 


GIT IGM मार्फ़त नकाझशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर करुन घेण्यात यावा. तसेच 
स्थानिक ग्रामिण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र 
मिळविण्याची जबाबदारी नवनियुक्त वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहिल. तसेच ही 
परवानगी मागण्यासाठीचा पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य व उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञांकडून या कामाचे नकाशे व वास्तुमांडणी 
आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवऱ्यता नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.२९/का.०७, 


१०. Rad काम मंजूर रकमेत पूर्ण होईल याची व सदर कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
आव्यकता लागणार नाही याची विशेष दक्षता घेण्यात यावी. 

११. प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. 

१२. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग सन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि.१० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

१३. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानातून पूर्ण केलेल्या कामाच्या ठिकाणी 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMIVK) अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार अज्ञा आशयाचा 
फ़लक तसेच काम पूर्ण होण्यास लागणारा कालावधी, अंमळ बजावणी करणाऱ्या संस्थेचे नाव, प्रस्तावित 
विकास कामास मान्यता मिळालेला दिनांक, काम पूर्ण होण्याचा दिनांक आणि प्रस्तावित विकास कामाचा 
अंदाजित खर्च इत्यादिंचा तपशील प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी ठळकपणे निदर्शनास येईल अशा पद्धतीने 
लावावा. 


३. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार रुग्णालय बांधकामातंर्गत केंद्र हिकड्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक 
झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना 
(00) (१७) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री न विकास कार्क्रम (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (2234 ए ५४३), ३१ - 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य हिऱऱ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (१४) प्रधानमंत्री जन 
विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (2234 ए 239) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच अ.क्र.१, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०४२७११००४२४११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHASHANK YASHWANT BARVE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=4f19736b62993d2c7e7 16a76cdcfdaa8a6a08fc2fl Sbfd41fed42ec73 
0691188, postalCode=400032, st=Maharashtt 


, st=Mahar 
INumber=8899737770E99850C69D3C24802DB93 1 59DBFB4895232F27 
476708A6643A2AE7, cn=SHASHANK YASHWANT BARVE 


(te: 2022.04.27 11:02:12 +05'30' 


(शशांक य. बर्वे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. अपर मुख्य सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 
२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 
३. आयुक्त, (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई. 
४. संचालक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
५. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.२९/का.०७, 


६. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अमरावती. 
७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 
८. सह संचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालय राज्यस्तर), मुंबई. 

९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 

१०. वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, अकोट जि.अकोला. 

११. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोट जि.अकोला. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अकोला. 

१३. निवडनस्ती का-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.२९/का.०७, 


परिशिष्ट- अ 


PROPOSED CONSTRUCTION OF 100 BEDED DISTRICT HOSPITAL AT AKOT, DISTRICT AKOLA 


RECAPUTILATION SHEET 


(A) 


(A) | CIVIL+ FURNITURE 


1 Hospital Main Building Civil Cost(Area 9762 369405350 369528327 
Sqm)including Borewell and demolition of existing 
Building) 
2 Furniture work in Main Building 4802996 4802669 
Total (1+2) 374208346 374331323 
ELECTRICAL 
(B) 
3 Electrification and allied Services Estimated Cost ( 442800000 442800000 
Electrification, Networking System,CCTV 
system,EPABX,DG set,,water Pump and Fire Fighting) 
(C) | Water Supply(0.7%) 2600000 2600000 
(D) | Gas Manifold Work 7500000 7500000 
4 TOTAL (A+B+C+D) शं 427108346 427108346 
J Add GST @1.5 % on F E 51253001.52 51253001.52 
| FINAL AMOUNT F 478361347.52 478361347.52 
7 Contigencies @ 1.5% 7175420.21 7175420.21 
ie Add Insurance @0.50% on Building Cost (A+B) 2085041.73 2085041.73 
ia Architects Fee @ 1.99 On F 9519390.82 9519390.82 
10 Add 18% GST on Architects Fee 1713490.35 1713490.35 
11 Third party Consultant fee @ 0.50 on F 2391806.74 2391806.74 
12 Add 18% GST on Consultant Fees 430525.21 430525.21 
Grand Total 501800000 501800000 
TOTAL 501677023 501800000 
TOTAL ESTIMATE AMOUNT 501800000 501800000 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


